कृषि संचालक महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-अ, संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ 
स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२३/प्र.क्र.०९/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक १७ जुले, २०२३ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१/६/२०२१ 


२) कृषि व पदुम विभाग,शासन परिपत्रक, क्र.आकृवि ३३२३/प्र.क्र.४१/१५-अ, दि.०८/०३/२०२३ 
३) कृषि व पदुम विभाग,शासन आदेशा क्र.आकृवि २०२३/प्र.क्र.०९/१५-अ, दि.२०/०३/२०२३ 
४) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.एसएनआर/प्र.क्र.१/ज्ये.सु.२३/कृ.सं./आस्था-१/१३३५३, 
दि.१८/०४/२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 
शासन परिपत्रक :- 


शासनाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक २०/०३/२०२३ च्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 
कृषि संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
आलेली आहे. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीत नमूद अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे याबाबत काही आक्षेप,हरकती असल्यास , 
त्या मागविण्यात आलेल्या होत्या.तथापि सदर ज्येष्ठतासूचीसंदर्भात कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या आक्षेप/सूचना प्राप्त 
झालेल्या नाहीत.सबब महाराष्ट्र कृषि सेवा,गट-अ कृषि संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची संबंधित कृषि संचालक यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर 
असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात 
ठेवावी. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१७१५२८३८८१०१ असा आहे.हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AMOL NILAKANTH d 
SAKHARKAR = ग्या 


सोबत :- वरीलप्रमाणे (अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व संचालक / सह संचालक (व्दारा - कृषि आयुक्‍तालय,पुणे) 
३. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
४. निवड नस्ती /१५ओ 


परिशिष्ट तीन 


१ संवर्गाचे नाव:- महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि संचालक 
२ वेतनश्रेणी:- $-२९: १३११०० - २१६६०० 
3३ दि.१ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासुची (दि. 01.01.2022 ते दि. 31.12.2022 या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
नियम 3 
(२) (ब) संबंधित 
आधिच संबंधित पदावरील नाळे प्रत्यक्ष रुजु | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्ती 
नुसार | अधिकाऱ्यांचे नाव जन्म दिनांक| प्रवर्ग ste pan ace शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
नियक्‍तीचा मार्ग दिनांक दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता ? 
क्रमांक 
fot | रे = Ss 4] | oe | 8 Eas | oe र्ट o_o धि यायी यो पडि क| 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमति 
का डॉ.के.पी.मोते तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०६.१९६७ | अनु.जमाती | ०७.०६.२०१७ | ०७.०६.२०१७ | ३१.०५.२०२५ | एम.एस.सी.(कृषि), पी.एच.डी. याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमति 
२  श्री.डी.एम.झेंडे तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०५.१९६६ | खुला २३.११.२०२० | २३.११.२०२० | ३०.०४.२०२४ | एम.एस.सी.(कृषि) किटकशास्त्र याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमति 
च श्री.एस.के.नागरे तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०६.१९६६ खुला २५.११.२०२० | २४.११.२०२० | ३१.०५.२०२४ एम.एस.सी.(कृषि) विस्तार याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमति 
र्‌ श्री.व्ही.एस.पाटील | तात्पुरती पदोन्नती | ०२.०९.१९६६ | खुला २४.११.२०२० | २४.११.२०२० | ३०.०९.२०२४ एम.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमति 
on १४.०१.२०२२ | १४.०१.२०२२ एम.एस.सी.(कृषि) 
५ श्री.डि.एल. तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०६.१९६६ | खुला ३१.०५.२०२४ याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
(मध्यान्होत्तर) | (मध्यान्होत्तर) (वनस्पतीशास्त्र) 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहुन शासन मान्यता. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमति 
का श्री.आर.जे.भोसले | तात्पुरती पदोन्नती | ०४.०७.१९६६ | खुला ०१.०८.२०२२ | ०१.०८.२०२२ | ३१.०७.२०२४ बी.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहुन शासन मान्यता. 


